राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी 
असलेली ९ पदे दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/राजभ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 9) शासन पत्र, समक्रमांक दि.०५.०७.२०२१. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ, दि.२१.०९.२०२३ 
) 
) 


3) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ 

४ राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.राजभ/रास/आस्था/प्र.क्र.३३/अस्थायी पदे/२०२४/२०५, 
दि.०१.०२.२०२४ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
TF.29.02.2028 


शासन निर्णय:- 

राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ 
अस्थायी पदांना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ च्या TRA निर्णयाच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्रशासकीय विभागास अधिकार आहेत. 
सदर अधिकार तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४.०६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार राजभवन सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली 
वैधानिक विकास मंडळाच्या ०९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व पदनि २०१६/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, 
दि.२३.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/राजभ 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११७४९४६६१०७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


D ) | | | p N A N D ) K U M A R ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b 1da429ec9f808e2f142fb8df848a9c440a68828f957571 


e8bbc53318e3a6f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DESHPANDE San casstanns oO NANORO 
(दिलीप carats ) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती (का.२०-ओ). 


on G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/राजभ 


परिशिष्ट 


झासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.५४/राजभ, दि.११ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली अस्थायी पदे 


दि.२४.१०.१९९४ 


अ.क्र. । पदनामव वेतनश्रेणी | संख्या | पदनिर्मितीचा शासन दि.२९.०२.२०२४ लेखाशिर्ष 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा घेण्यात 
आलेला शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
a Q 3 शिक गतो षु ६ 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
| : राज्यपालांचे उप सचिव | १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, 
सद्य:स्थितीत पद उन्नत क्र. आरएजे-१०९४/ सामान्य प्रज्ञासन | उपराष्ट्रपती, 
राज्यपालांचे सह सचिव ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाल, संघराज्य 
Level or Pay NUE २०-अ, दि.३१.०३.१९९४ | आस्थाप-२०२१/ क्षेत्राचे प्रशासक, 
प्र.क्र.७४/२०-अ, भारीत, ९०- 
13 
दि.२१.०९.२०२३ सचिवालय, (००(०१) 
सचिवालय, ०१-वेतन, 
संगणक संकेतांक 
क्र.२०१२ ००१४ 
२. उप संचालक (गट-अ) | १ । शासन निर्णय, सा.प्र.वि. वरील प्रमाण वरील प्रमा 
(तात्पुरत्या स्वरुपात पद क्र. आरएजे-१००९/ 
उन्नत) ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
रत ve 20-31, दि.२.१२.२००९ 
१७७५०० 
३. घुलेख १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
होगा 
(उच्च श्रेणी) र १०९४/३९१/ 
प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
एस-१५ ४१८००- दि.३१.०३.१९९४ 
१३२३०० 
i सहायक लेखा अधिकारी | 9 । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
क्र.आरएजे-१०९४/९८०/ 
एस-१५ ४१८००- 
प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 
१३२३०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/राजभ 


ष्‌. सहायक १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
क्र. आरएजे -१०९४/ 
३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 


६. । लिपिक-टंकलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
क्र. आरएजे -१०९४/ 
३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 


एस-१४ : ३८६००- 
१२२८०० 


एस-०६ : १९९००- 
६३२०० 


i वाहन चाळक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
क्र. आरएजे -१०९४/ 
प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 


एस-०६ : १९९००- 


६३२०० 
दि.२४.०१.१९९४ 
८. | Feary 2 (ore निर्णय सा.प्र.वि. | वरील प्रमाणे । वरील प्रमाणे 
एस क्र.आरएजे-१०९४/ 
-0१ : १५०००- - 
४७६०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या र 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 

D | [ | p DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b 1 da429ec9f808e2f1 42fb8df848a9c440a68828f9 


N A N D KU M A R 57571e8bbc5331 8e3a6f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9A444B962C8442B754FC8343 183DBEA1519A 


71F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE Dest ane 


Date: 2024.03.11 17:59:34 +05'30' 


(दिलीप carats ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


